आस्थापना - नाशिक विभाग 

एकूण १२८३ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ या 
कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी -२०२२/प्र.क्र.५३/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर, २०२२ 


१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकिर्ण-१००२/प्र.क्र. ६६(भाग-२)/ई-८, 
दिनांक २०/०३/२००६. 
२) महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय, क्र. प्राफेब-२०१०/प्र.क्र.-२६/पुनर्बांधणी-३/म-१०, 
दि.३०/०७/२०१३. 
३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र. ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.३६/ई-८, 
दि. १३/०४/२०१७. 
४) वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१/८/२०२० 
५) महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय, क्र. ईएसटी-२०२०/प्र.क्र.४३/ई-८, 
दि.२४/०९/२०२० 
६) वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५/२/२०२१ 
७ महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र. ईएसटी-२०२०/प्र.क्र.१०४/ई-८, 
दि.१५/०४/२०२० 
वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१०/८/२०२१ 
महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय, क्र.ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.१०४/ई-८,दि.२४/०९/२०२० 
वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२२/२/२०२२ 
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय,क्र.ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.५३/ई-८,दि.२९/३/२०२२ 
वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१८/०८/२०२२ 
विभागीय आयुक्‍त, नाशिक पत्र क्र मशा/कार्या.१/आस्था- 
४/२३०५७/२०२२,जा.क्र.११७५९, दि.२६/०८/२०२२. 


१२ 
१३ 


प्रस्तावना:- 


विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील तसेच जिल्हाधिकारी, 
नाशिक/ धुळे/ जळगाव/ नंदुरबार व अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार व मंडळ अधिकारी या क्षेत्रिय कार्यालयातील आकृतीबंधातील 
१२८३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ या कालावधीसाठी महसूल व 
वन विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २९/०३/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक १८/०८/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, 
अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आळे आहेत. त्यास अनुसरुन 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी -२०२२/प्र.क्र.५३/ई-८ 


विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील तसेच जिल्हाधिकारी, नाशिक/ धुळे/ 
जळगाव/ नंदुरबार व अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखालील उप विभागीय 
अधिकारी, तहसिलदार व मंडळ अधिकारी या क्षेत्रिय कार्यालयातील आकृतीबंधातीलळ १२८३ अस्थायी 
पदांना उपरोक्‍त कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील तसेच जिल्हाधिकारी, 
नाशिक/ धुळे/जळगाव/नंदुरबार व अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार व मंडळ अधिकारी या क्षेत्रिय कार्यालयातील आकृतीबंधातील 
संदर्भाधीन H.03 येथील शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामधीळ १२८३ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ या कालावधीसाठी वित्त विभागाच्या संदर्भातीत दिनांक 
१८/०८/२०२२ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च संदर्भातीत क्र. ०३ येथील शासन निर्णयासोबतच्या संबंधित 
विवरणपत्रातील रकाना- क्र.०५ मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखालळील सन २०२२-२३ साठी मंजूर 
झालेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १८/०८/२०२२ च्या शासन निर्णयात दरम्यानच्या काळात 
सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांनी 
दक्षता घेण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. त्यानुषंगाने सदर प्रकरणी उचित कार्यवाही 
करण्यात यावी. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१८/०८/२०२२ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१००३१९२१५४७९१९ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Dr.SHWETA 
SAWDEKAR BAIG 


( डॉ. श्वेता सावदेकर-बेग) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 
२ जिल्हाधिकारी, नाशिक/ धुळे/ जळगांव/ नंदूरबार/ अहमदनगर. 
३) अपर जिल्हाधिकारी/उप विभागीय अधिकारी/ तहसिलदार (संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत) 
8) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
५) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/ धुळे/जळगांव/ नंदूरबार/अहमदनगर. 
९) सह सचिव / उप सचिव, कार्यासन (आ.पु.क./व्यय-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) सह सचिव, कार्यासन ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) निवड नस्ती, कार्यासन ई-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


we a 


पृष्ठ २ पैकी २ 


